संचालक, उच्च शिक्षण ह्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयांतील गट अ व गट ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 
अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने 
लिहिण्याकरिता प्राथमिक परिरक्षक व 
कार्यालयनिहाय युनिट ह्यांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.९/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक २८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/तेरा, 
दि. १५.१२.२०१७. 


शासन निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १५.१२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकानुसार गट अ 
व गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन 
पध्दतीने नोंदविणे प्रस्तावित आहे. 


२. सदर शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ५ मध्ये नमुद केल्यानुसार संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्यासाठी प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) व 
कार्यालयनिहाय युनिट (Organization (॥॥ ह्यांची नियुक्‍ती करण्यात येत असून ती सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “अ” प्रमाणे राहील. 


३. प्राथमिक परिरक्षकांनी अतिरिक्‍त परिरक्षकांची नियुक्‍ती करावी. अतिरिक्‍त परिरक्षक 
(Alternate Custodian) aM त्यांच्या नियंत्रणाखाळील कार्यालयनिहाय युनिटमधीळ अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल तयार करण्यासाठी कार्यालयनिहाय युनिटमधीळ अधिकाऱ्यांच्या संख्येनुसार 
एक किंवा अधिक पार व्यवस्थापक (Par Manager) नियुक्त करावेत. 


४. नियुक्‍त केलेल्या प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian), कार्यालयनिहाय युनिट 
(Organization Unit), अतिरिक्त परिरक्षक (Alternate Custodian) व पार व्यवस्थापक (Par 
Manager) Sal संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग दि. १५.१२.२०१७ मधील 
सूचनांनुसार कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.९/मशि-१ 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२८१७१६५२३६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ma n is h a p ravi n Die हीर वडी aie hi : htt =Higher Tech | 


tion Depart postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97bfe7f861 bf1 92ce9dd6b 


Kini क 01) 
(म. प्र. किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, संबंधित विभाग. 

सर्व प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/ संस्था. 

कार्यासन क्र. १३, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ह्यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती. 


oc av AD  -8 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


Ne परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.९/मशि-१ 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.९/मशि १ दि. २८.०१.२०१९ सोबतचे 


परिशिष्ट अ 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील गट अव गट ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने 
नोंदविण्यासाठी प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) आणि कार्यालयनिहाय युनिट 
(Organization Unit) खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. | प्राथमिक परिरक्षक कार्यालयनिहाय युनिट 
(Primary (Organization Unit) 
Custodian) 
bail . | संचालक, उच्च संचालनालय, उच्च शिक्षण, पुणे. 
शिक्षण, पुणे. 
२. | संचालक, उच्च q. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 
शिक्षण, पुणे. २. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, 
कोल्हापूर. 
३. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 
४. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगांव विभाग, जळगांव 
५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद. 
६. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 
७. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर. 
८. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, 
अमरावती. 
९. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सोलापूर विभाग, 
सोलापूर. 
१०. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोकण विभाग, पनवेल. 
११. सहसंचालक, मुख्यालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१२. सहसंचालक, शिक्षण शुल्क समिती, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
३. | संचालक, उच्च १. सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालये. 
शिक्षण, पुणे. २. सर्व संचालक, शासकीय संस्था. 
४. | संचालक, उच्च प्रशासन अधिकारी, मुख्यालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
शिक्षण, पुणे. 
५. | संचालक, उच्च सहाय्यक संचालक (लेखा), मुख्यालय, उच्च शिक्षण 
शिक्षण, पुणे. संचालनालय, पुणे. 
६. । विभागीय प्रशासन अधिकारी, संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालय, 


सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, संबंधित 
विभाग 


उच्च शिक्षण. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


